अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील पदावरील पदोन्नती पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ: नियोजन विभागाचे शासन Brea क्र. पदोनि १२१६/प्र.क्र.१४१/का.१४२७, 
दि. १०/११/२०१६ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन सहायक, गट-ब (अराजपत्रित) 
संवर्गातील ३६ कर्मचाऱ्यांना दि. ९/१०/२०१७ (म.नं.) पर्यंत संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. 
त्यापैकी ३ अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारली; तसेच दिनांक १०/११/२०१६ ते दिनांक ९/१०/२०१७ या कालावधीत 
४ अधिकारी शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित २९ अधिकाऱ्यांना 
देण्यात आलेली पदोन्नती (दिनांक ११/१०/२०१७ ते दिनांक १०/९/२०१८ पर्यंत ) पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच दिनांक ११/१०/२०१७ ते दिनांक १०/९/२०१८ या कालावधीत शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार किंवा 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त होणारे १ अधिकारी वगळून उर्वरित २८ अधिकाऱ्यांना संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (दिनांक १२/९/२०१८ ते दिनांक ११/८/२०१९ पर्यंत) पुढे सुरू 
ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन आदेश :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १०/१०/२०१७ चा 
एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. ११/१०/२०१७ (म.पू) ते दि. १०/९/२०१८ (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे 


दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. १२/९/२०१८ (म.पू) ते दि. ११/८/२०१९ (AA) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दिनांक ११/१०/२०१७ (म.पू) व दिनांक १२/९/२०१८ (म.पू) पासून पुढे ११ 
महिन्यांपर्यंत म्हणजेच दि.१०/९/२०१८ (म.नं.) व दिनांक ११/८/२०१९ (म.नं.) पर्यंत अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंत चाळू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 


शासन आदेडा क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८७/का.१४२७ 


3. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 
8. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४९२/का.१२, दिनांक १९/१२/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३१११०३२७३९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


laharashtra, 

nt, postalCode=400032, 
tra, 
}e1884948542877a779b797fc357F1¢34 


Vanita Narayan : 
Jadhav sh ab 
(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

8) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

4) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

&) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक / 


औरंगाबाद/अमरावती / नागपूर. 

(9) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / 
नागपूर. 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

९) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१० कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -१४२१, कार्यासन -१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 

१२) संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
१३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८७/का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 


(दिनांक ११/१०/२०१७ ते दिनांक १०/९/२०१८) 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदोन्नतीच्या पदावरील सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
रुजू दिनांक 
| a | २ ३ PB 
| 9 /श्री.दि.ना.पाचपुते ३१/१२/२०१६ २८/२/२०१८ 
२ श्री.सु.ज.केदार ३/१२/२०१६ ३१/८/२०२३ 
३ श्री.रा.ना.लंबोदरी २३/१२/२०१६ ३१/१०/२०२३ 
४ श्री.दि.दौ.पिपळेकर १/१२/२०१६ ३०/११/२०१८ 
५. श्री.अ.ब.चौधरी ५/१२/२०१६ ३१/५/२०१८ 
६  ्री.शां.म.भणगे ८/१२/२०१६ ३०/११/२०१७ 
७  श्री.सं.धो.रोहकले १६/११/२०१६ ३१/०१/२०१९ 
८  श्री.चं.प.कोडेकर १८/११/२०१६ ३१/८/२०१८ 
९  ्री.गि.गं.भिरुड ८/१२/२०१६ ३०/११/२०१८ 
| ao | श्री.हं.गो.पालवे ९/१२/२०१६ ३१/७/२०१८ 
| aa | १ श्री.रा.का.गायकवाड १९/१२/२०१६ ३१/३/२०२२ 
१२ SSA. ३१/१२/२०१६ ३१/१/२०१८ 
१३ श्रीमती प.श्री.कोरडे २७/२/२०१७ ३०/११/२०१८ 
१४ श्रीमती व.पृ. फाळके ९/२/२०१७ ३१/७/२०४० 
१५ श्री.ल.रा.थोन्टे ६/१२/२०१६ ३१/१/२०४१ 
१६ श्री.भ.पो.साळुंके ६/१२/२०१६ २८/२/२०३३ 
१७ श्रीमती स्मि.दे.काळकर ८/१२/२०१६ २८/२/२०३१ 
१८  श्री.व.ना.औटी १६/११/२०१६ ३१/३/२०३८ 
१९ श्री.सं.श्री.भिमटे ९/१२/२०१६ ३०/११/२०३७ 
२० श्रीमती अ.दि.वानखडे २१/१/२०१७ ३०/६/२०४२ 
२१ श्रीमती प्रा.शौ.वाठ २२/११/२०१६ ३०/०४/२०४१ 
२२ श्रीमती ध.ग.मुदलीयार १८/११/२०१६ ३१/१०/२०३९ 
२३ श्रीमती म.प्र.अहिरराव ७/१२/२०१६ ३१/७/२०३३ 
२४ श्रीमती उ.ध.पांडे १/१२/२०१६ ३०/६/२०२७ 
२५  श्री.वा.प्र.जाधव १/१२/२०१६ ३१/५/२०३८ 
२६ श्रीमती अमृता चिंतामण ९/१२/२०१६ २९/२/२०४० 
पारधी (श्रीमती मे.य.शिंदे) 
२७ श्री.सं.मो.राठोड ८/१२/२०१६ ३०/४/२०३० 
२८  ्रीमती उ.रं.गोतरणे २८/१२/२०१६ ३१/१/२०४१ 
२९ श्रीमती रे.रा.कुडमुलवार ६/१२/२०१६ ३०/६/२०४१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०१८/प्र.क्र.८७/का.१४२७ 


विवरणपत्र -ब 


(दिनांक १२/९/२०१८ -दिनांक ११/८/२०१९) 


पदोन्नतीच्या 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदावरील रुजू सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
दिनांक 
शिंका २ ३ 16४ | 
| 9 श्री.सु.ज.केदार 3/92/2096 39/¢/2023 
2  श्री.रा.ना.लंबोदरी २३/१२/२०१६ ३१/१०/२०२३ 
३ श्री.दि.दौ.पिंपळेकर १/१२/२०१६ ३०/११/२०१८ 
४  श्री.सं.धो.रोहकले १६/११/२०१६ ३१/०१/२०१९ 
५  श्री.गि.गं.भिरुड ८/१२/२०१६ ३१/११/२०१८ 
६ श्री.रा.का.गायकवाड १९/१२/२०१६ ३१/३/२०२२ 
७ श्रीमती प.श्री.कोरडे २७/२/२०१७ ३०/११/२०१८ 
८ श्रीमती व.पृ. फाळके ९/२/२०१७ ३१/७/२०४० 
९ श्री.ल.रा.थोन्टे ६/१२/२०१६ ३१/१/२०४१ 
। १० _ श्री.भ.पो.साळुंके ६/१२/२०१६ २८/२/२०३३ 
pad श्रीमती स्मि.दे.काळकर ८/१२/२०१६ २८/२/२०३१ 
१२ श्री.व.ना.औटी १६/११/२०१६ ३१/३/२०३८ 
१३ श्री.सं.श्री.भिमटे ९/१२/२०१६ ३०/११/२०३७ 
१४ श्रीमती अ.दि.वानखडे २१/१/२०१७ ३०/६/२०४२ 
१५ श्रीमती प्रा.शौ.वाठ २२/११/२०१६ ३०/०४/२०४१ 
१६ श्रीमती ध.ग.मुदलीयार १८/११/२०१६ ३१/१०/२०३९ 
१७ श्रीमती म.प्र.अहिरराव ७/१२/२०१६ ३१/७/२०३३ 
१८ श्रीमती उ.ध.पांडे १/१२/२०१६ ३०/६/२०२७ 
१९ श्री.वा.प्र.जाधव १/१२/२०१६ ३१/५/२०३८ 
२० हि हत ९/१२/२०१६ २९/२/२०४० 
पारधी (श्रीमती मे.य.शिंदे) 
२१ श्री.सं.मो.राठोड ८/१२/२०१६ ३०/४/२०३० 
२२ श्रीमती उ.रं.गोतरणे २८/१२/२०१६ ३१/१/२०४१ 
२३ श्रीमतीरे.रा.कुडमुलवार ६/१२/२०१६ ३०/६/२०४१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


